डॉ. इयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास 
योजनेअंतर्गत पांढरकवडा वनविभागातील 
२२ गावांची निवड. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - डब्ल्युएलपी ०८.२३/प्र.क्र. २२६/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२३. 


१. शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०५.१५/प्र.क्र. १५५/फ-१, 
दि. ०४.०८.२०१५. 
२. शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०५१५/प्र.क्र. १५५/फ-१, 
दि. १७.०७.२०१७ 
३. उपवनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन-वजी), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
:- कक्ष-२२(६)/यो/प्र.क्र. १९)/१३४६/२०२३-२४, दि. २८.०७.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
वनालगतच्या गावांमध्ये तेथील जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा शाश्वत विकास 
साधून उत्पादकता वाढविणे, गावक-यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे 
निर्मिती करणे, पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे व 
अशा तर्‍हेने गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन-वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावून 
गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्यामध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन-विकास 
योजना संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णय अन्वये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


मागील तीन वर्षांमध्ये मानव वन्यजीव संघर्षाच्या घटना, होत पिक नुकसान व पशुधन 
हानीची प्रकरणे विचारात घेता पांढरकवडा वनविभागातील गावे संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रांतील गावे, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य 
यांच्या सिमेपासून २ कि. मी. च्या आत येणारी गांव किंवा भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी निश्चित 
केलेल्या वन्यप्राणी भ्रमण मार्गातील गाव, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य यांमुळे पुनर्वसित गावे 
नसल्याने सदर २२ गावांचा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेंतर्गत विशेष बाब 
म्हणून समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत निवडलेल्या पांढरकवडा 
वनविभागामधील मानव वन्यप्राणी संघर्षाच्या अनुषंगाने संवेदनशील असलेल्या खालील ३२ 
गावांना शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


गावाचे नाव गावाचे नाव 


a ate 


र at क 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्युएलपी ०८.२३/प्र.क्र. २२६/फ-१ 


४ कारेगाव (रामपूर) १५ किन्ही (जवादे) 
वाठोडा भुलगड 


खैरगाव दे 
अडणी 


० तर 
«Raat 
of 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१३११४०२४७३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 


SIDDESH TUKARAM णाल 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7 


318f8c37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Maharashti 
INumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1D 
SAWA R D E KA R BODD8E284883B7BD7FA74DA6SD, cn=SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


(सिद्धेश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 

५. वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यवतमाळ. 

६. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पांढरकवडा. 

७. कार्यासन फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


